सन 2020-29 करिता राष्ट्रीय कृषि विकास 
योजना-रफ्तार योजनेची रु.२१३.२३ निधीच्या 
मर्यादेत अंमलबजावणी करण्यास प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक: राकृवि १०२०/प्र.क्र.१४१/१४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २३ ऑक्टोंबर, २०२० 
संदर्भ : 

१. वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.०४/०५/२०२० 

२. राज्य स्तरीय प्रकल्प मंजूरी समितीच्या (5150) २८ व्या बैठकीचे इतिवृत्त- पत्र क्र. आरकेव्ही-०१२०/ 
प्र.क्र.१४/१४-अे, दि. १९/०३/२०२०, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

३. कृषि, सहकार व शोतकरी कल्याण विभाग, केंद्रिय कृषि व होतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे 
पत्र क्र. ७-१/२०२०- RKVY, दि. १२/०५/२०२०. 

४. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, केंद्रिय कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे 
पत्र क्र. १-१५/२०२०- RKVY/4, दि. ०९/१०/२०२०. 

५. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, केंद्रिय कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे 
पत्र क्र. १-१५/२०२०- RKVY/2, दि. ०९/१०/२०२० 

६. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, केंद्रिय कृषि व शहोतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे 
पत्र क्र. १-१५/२०२०- RKVY/3, दि. ०९/१०/२०२० 

७. कृषि व पदुम विभागाचे पत्र क्र. संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.५८/२-अे, दि. १२/१०/२०२०. 


प्रस्तावना : 


राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - CAR ही योजना केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुक्रमे ६०:४० प्रमाणात 
अर्थसहाय्याने राबविण्यात येत असून या योजनेंतर्गत सर्वसाधारण राकृवियो करिता (Normal «१ केंद्र शासनाने 
संदर्भाकित दि. १२/०५/२०२० रोजीच्या पत्रान्वये महाराष्ट्रास सन २०२०-२१ करिता केंद्र हिस्याचा ₹ २८६.८६ कोटी 
निधी (सर्वसाधारण ₹२२६.९६ कोटी, अनुसूचित जाती ₹३४.५५ कोटी व अनुसूचित जमाती ₹ २५.३५ कोटी) व त्या 
समरुप राज्य हिस्याचा ₹१९१.२४ कोटी निधी (सर्वसाधारण ₹१५१.३० कोटी, अनुसूचित जाती ₹२३.०३ कोटी व 
अनुसूचित जमाती ₹१६.९० कोटी) मिळून एकूण ₹४७८.१० कोटी निधीचे नियतवाटप मंजूर केले आहे. 

कोविड-१९ या संसर्गजन्य रोगाच्या प्रार्दुभावामुळे सन २०२०-२१ या वित्तिय वर्षात अर्थव्यवस्थेवर होणाऱ्या 
परिणामांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र पुरस्कृत येजनांना “मागील आर्थिक वर्षाचा अखर्चित निधी (केंद्र हिस्सा + राज्य हिस्सा) 
व चालू आर्थिक वर्षामध्ये पहिल्या हप्त्यात प्राप्त निधी (केंद्र हिस्सा + राज्य हिस्सा) मिळून एकूण उपलब्ध होणाऱ्या 
निधीच्या व अर्थसंकल्पीय तरतूदीच्या मर्यादेत सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश निर्गमित करण्यास वित्त विभागाने 
मान्यता दिली आहे. 


केंद्र शासनाने दि.०९/१०/२०२० रोजीच्या पत्रांन्वये सन २०२०-२१ करिता राज्यास राष्ट्रीय कृषि विकास 
योजना - VAR योजनेकरिता पहिल्या हप्त्यात रु. १०० कोटी निधी (सर्वसाधारण ₹७९.१२ कोटी, अनुसूचित जाती 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि १०२०/प्र.क्र.१४१/१४-ओ 


₹१२.०४ कोटी व अनुसूचित जमाती ₹८.८४ कोटी) वितरीत केला आहे व त्या समरूप राज्य हिछ्याचा रु.६६.६५ 
कोटी निधी (सर्वसाधारण ₹५२.७४ कोटी, अनुसूचित जाती ₹८.०२ कोटी व अनुसूचित जमाती ₹५.८९ कोटी) असा 
एकूण रु.१६६.६५ कोटी निधी उपलब्ध होईल. त्याचप्रमाणे, मागील आर्थिक वर्षातील अखर्चित रु.६२.५४ कोटी 
निधी (केंद्र हिस्सा ३२.१७ + राज्य हिस्सा रु.३०.३७) मिळून एकूण रु.२२९.१९ कोटी निधी योजनेसाठी उपलब्ध होत 
आहे तथापि, या योजनेसाठी उपलब्ध असलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीच्या मर्यादेत रू.२१३.२३ कोटी निधीची 
प्रशासकीय मान्यता निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय 


घेत आहे. 


शासन निर्णयः 


१. सन २०२०-२१ मध्ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - रफ्तार या योजनेस ₹ 293.23 कोटी निधीच्या (रुपये दोनशे 
तेरा कोटी तेवीस लाख फक्‍त) मर्यादेत योजनेची अंमलबजावणी करण्यास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 


येत आहे, त्याचा तपज्लील पुढीलप्रमाणे 


(रक्‍कम रु. कोटीत) 
प्रवर्ग केंद्र राज्य एकूण 
सर्वसाधारण ७९.१२ ६१.६७ १४०.७७९ 
अनुसूचित जाती २४.०० १०.०० ३४.०० 
अनुसूचित जमाती २३.०७ १५.३७ ३८.४४ 
एकूण १२६.१९ ८७.०४ २१३.२३ 


२. या शासन निर्णयान्वये सन २०२०-२१ मध्ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - WAR या योजनेंतर्गत मंजूर 
प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी आयुकत (कृषि) यांना केंद्र व राज्याच्या ६०:४० अर्थसहाय्याच्या प्रमाणात निधी 


उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 


. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - रफ्तार या योजनेंतर्गत उपलब्ध करुन देण्यात येणारा निधी योजनेच्या केंद्र व 


राज्य हिस्स्याच्या पुढील प्रवर्गनिहाय लेखाशिर्षांतर्गत सन २०२०-२१ मध्ये अर्थसंकल्पित केलेल्या तरतुदीतून 


खर्ची टाकावा - 


प्रवर्ग केंद्र हिस्सा 


राज्य हिस्सा 


मागणी क्रमांक डी -३ 
२४०१- पीक संवर्धन 
(००) (८००) इतर खर्च 
(००) (०९) कृषि उन्नती योजना - 
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत 
अर्थसहाय्य 
(कें.पु.यो.) (६० टक्के केंद्र हिस्सा) (कार्यक्रम) 
(२४०१ ८२३५) ३३-अर्थसहाय्य 


सर्वसाधारण 


मागणी क्रमांक डी -३ 

२४०१- पीक संवर्धन 

(00) (८००) इतर खर्च 

(00) (११) कृषि उन्नती योजना - राष्ट्रीय 
कृषि विकास योजना अंतर्गत अर्थसहाय्य 
(कें.पु.यो.) (४० टक्के राज्य हिस्सा) 
(कार्यक्रम) 

(२४०१ ५२२५) ३३-अर्थसहाय्य 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि १०२०/प्र.क्र.१४१/१४-ओ 


प्रत: 


LC ०७९८. AW A ल 


an 6 OM 


प्रवर्ग केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा 
मागणी क्रमांक एन -३ मागणी क्रमांक एन -३ 
२४०१- पीक संवर्धन २४०१- पीक संवर्धन 
(००) (७८९) अनुसूचित जातींसाठी विशेष | (००) (७८९) अनुसूचित जातींसाठी विशेष 
अनुसूचित । घटक योजना घटक योजना 

जाती (०१) (१५) कृषि उन्नती योजना - राष्ट्रीय कृषि | (०१) (१६) कृषि उन्नती योजना - राष्ट्रीय 
विकास योजना अंतर्गत अर्थसहाय्य कृषि विकास योजना अंतर्गत अर्थसहाय्य 
(केंद्र हिस्सा ६० टक्के) (कार्यक्रम) (राज्य हिस्सा Yo टक्‍के) (कार्यक्रम) 
(२४०१ 8२२१) ३३-अर्थसहाय्य (२४०१ 8२३२) ३३-अर्थसहाय्य 
मागणी क्रमांक टी -५ मागणी क्रमांक टी -५ 
२४०१- पीक संवर्धन २४०१- पीक संवर्धन 
७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजना ७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजना 

अनुसूचित | ९१- जनजाती क्षेत्र उपयोजना ०१- जनजाती क्षेत्र उपयोजना 
जमाती । (09 (३२) कृषि उन्नती योजना - राष्ट्रीय कृषि | (०१) (३३) कृषि उन्नती योजना - राष्ट्रीय 


विकास योजना अंतर्गत अर्थसहाय्य 
(केंद्र हिस्सा ६० टक्के) (कार्यक्रम) 
(२४०१ ॥७४४ ३३-अर्थसहाय्य 


कृषि विकास योजना अंतर्गत अर्थसहाय्य 
(राज्य हिस्सा Yo टक्के) (कार्यक्रम) 
(2401 A753) 33-अर्थसहाय्य 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२०१०२३१३०७३९६८०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (पदुम व पणन), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव (ATE), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव (जलसंधारण), मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
व्यवस्थापकीय संचालक (MSHMPB), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे 


Digitally signed by Shrikant Chandrakant Andge 
DN: 


Shrikant a 
Chandrakant Andge = 


Date 


(श्रीकांत चं. आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


A 


fd 
\=Shrikant Chandrakant Andge 


cffd3a9 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि १०२०/प्र.क्र.१४१/१४-ओ 


qo. आयुक्‍त (पशुसंवर्धन), औंध, पुणे 
११. आयुक्‍त (दुग्धव्यवसाय), वरळी, मुंबई 
१२. आयुक्‍त (मत्स्यव्यवसाय), मरीन ड्राईव्ह, मुंबई 


१३. महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, भांबुर्डा, भोसले नगर, पुणे. 


१४. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
१५. संचालक (प्रक्रिया व नियोजन), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
१६. संचालक (रेशीम), विभागीय आयुक्तालय परिसर, सिव्हील लाईन्स, नागपूर 
१७. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, गुलटेकडी, मार्केट यार्ड, पुणे 
१८. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, गुलटेकडी, मार्केट यार्ड, पुणे 
१९. महालेखाकार (स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई. 
२०. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 
२१. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 
२२. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्‍तालय, पुणे 
२३. वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 
२४.मा. मंत्री (कृषि व फलोत्पादन) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
२५. निवड नस्ती. 


es 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


